सचिव व सचिव समकक्ष दर्जाच्या 
कार्यकारी संचाळक/महासंचालळक 


यांच्या बदल्या व नियुक्त्या. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण २०२३/(१५२/२३)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ जुले, २०२३. 


शासन आदेशा : 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ कलम ४(४) आणि ४(५) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 


प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने जलसंपदा विभागातील सचिव व सचिव समकक्ष दर्जाच्या कार्यकारी 


संचालक/महासंचाळक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदळीने पदस्थापना खाली दर्ठशविल्याप्रमाणे 


करण्यात येत Bre: 
अ.क्र. अधिकार्‍यांचे सध्या धारण करीत बदलीने पदस्थापनेचे पद अभिप्राय 
नाव असलेले पद 
1 १_| २ ३ 1 छे षु 
7 श्री. प्रमोद कार्यकारी संचालक, तापी | महासंचालक (संकल्पन, | बदली 
गोविंदराव पाटबंधारे विकास प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन | अधिनियमातील 
मांदाडे महामंडळ, जळगांव q सुरक्षितता), महाराष्ट्र | कलम ४(४ आणि 
अधियांत्रिकी संशोधन संस्था, | ४(५) नुसार रिक्‍त 
नाशिक पदी. 


२. श्री. मांदाडे, कार्यकारी संचालक यांनी उपरोक्त प्रमाणे बदलीने पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ 


रुजूव्हावे. 


३. श्री. मांदाडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास 


महामंडळ, जळगांव या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार डॉ.संजय मधुकर बेलसरे, सचिव (लाक्षेवि), 


जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. डॉ.बेलसरे यांनी सदर पदाचा 


अतिरिक्त कार्यभार तात्काळ स्विकारून, सदर पदाचा अतिरिक्त कार्यभार हा स्वत:च्या पदाचा कार्यभार 


सांभाळून पुढील आदेशा होईपर्यंत पहावा. 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण २०२३/(१५२/२३)/आ (वर्ग-१) 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास नवीन नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 


केले आणि ते नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत झासनास 


doesttclass1.wrd @ maharashtra.gov.in Ul ई-मेल संकेतस्थळावर त्वरित कळवावे. 


५. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु 


नये. तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते 


संबंधीत अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली 


झालेल्या अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


६. सदर बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 


नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 


शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


७. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०७१७१४३३४००३२७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करून काढण्यात येत आहे. तसेच सदर शासन आदेश जलसंपदा 


विभागाच्या httos://wrd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही उपलब्ध करण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


UDDHAVR : 
DAHIPHALE: 


(उ. र. दहिफळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२.मा. उप मुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३.अ.मु.स.(जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४.सचिव ( लाक्षेवि) / सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५.महासंचालक, मेरी, नाशिक 
६.सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 


पृष्ठ ३पैकी२ 


79862 


शासन आदेश क्रमांकः संकिर्ण २०२३/(१५२/२३)/आ (वर्ग-१) 


७.सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
८.सर्व अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग. 
९.संबंधीत अधिकारी. 

१०.संबंधीत जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
११.कार्यासन आ (वर्ग-१), संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३पैकी३ 


